यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त 
विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २८ डिसेंबर, २०२० 


१. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. वायएमयु-२००९/(४७१/०९)/विशि-१, 
दिनांक २९.०६.२०१०, 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक वेपूर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दिनांक १ जानेवारी, २०१९, 
३. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९, 
४. शासन वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.०८/सेवा-९, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९, 
५. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.०८/सेवा-९, दिनांक ३० मे, २०१९, 
६. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठचे पत्र क्र. यचममुवि/कु/२०२०/६६४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२०, 
७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. युएनआय/७वा वेतन आयोग/ 
अधी.३/ विशि-१/भाग-३/१९६१, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२०. 
८. शासन अधिसूचना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.वेतन-२०१९/प्र.क्र.२७८/१९/विशि-१, 
दि.०८.१२.२०२० 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि. २९.०६.२०१० अन्वये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, 
नाशिक या विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. वित्त 
विभागाने दि. १ जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या शिफारशी स्वीकृत 
केल्या आहेत. तसेच वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक ३ येथे नमूद दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन 
अधिसूचनेन्वये ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू केली आहे. 

संदर्भ क्र. ६ व ७ अन्वये अनुक्रमे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक व संचालक, 
उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार यशवंतराव 
चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक येथील शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना संदर्भीय क्र.८ येथील 
शासन अधिसूचनेच्या धर्तीवर सोबतच्या जोडपत्र-दोन मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची 
सुधारित वेतन संरचना दि.०१.०१.२०१६ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, सुधारित 
वेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ दि.०१.११.२०२० पासून अनुज्ञेय करावेत. दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१०.२०२० या 
कालावधीत थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


२. सदर शासन निर्णय खालील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही. 
(अ) पूर्णकालिक कामावर नसलेले कर्मचारी, 
(ब) एकत्रित वेतनावरील कर्मचारी, 
(क) कंत्राटी कर्मचारी, 
(ड) आकस्मिक खर्चातून ज्यांना वेतन दिले जाते असे कर्मचारी, 
(इ) जे नियमित समयश्रेणीवर नाहीत आणि ज्यांच्या वेतनश्रेणी नियमित 
आस्थापनेवरील तत्सम पदाच्या वेतनश्रेणीश्री समान नाहीत असे कार्यव्ययी 
आस्थापनेवरील कर्मचारी, 
(फ) रोजंदारीवरील कर्मचारी, 
(ग) जे कर्मचारी ३१.१२.२०१५ रोजी किंवा तत्पूर्वी सेवानिवृत्त झाले आणि ज्यांना 
सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा त्या तारखेस नियुक्‍त करण्यात आले आणि ज्यांच्या 
सेवानिवृत्तीनंतरचा पुनर्नियुक्तीचा कालावधी त्या तारखेनंतर वाढवून दिला आहे, 
असे कर्मचारी. 
३. सुधारित वेतनसंरचनेतील वेतननिश्चिती करण्यापूर्वी जोडपत्र-चार नुसार विकल्पाचा नमुन संबंधित 
कर्मचाऱ्याकडून भरून घेण्यात यावा. तसेच त्यासोबतच जोडपत्र-पाच नुसार वचनपत्र घेण्यात यावे. 
४. सदर सुधारित वेतन संरचनेनुसार वेतननिश्चिती करताना अडचणी आल्यास शासन अधिसूचना, 
वित्त विभाग क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३०.०१.२०१९ तसेच शासन अधिसूचना, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग क्र.वेतन-२०१९/प्र.क्र.२७८/१९/विशि-१, दि.०८.१२.२०२० मधील तरतुदींचा आधार घ्यावा. 
५. सदर सुधारित वेतन संरचना लागू केल्यामुळे येणारा सर्व खर्च विद्यापीठाने स्वत:च्या निधीतून 
करावा. 
६. सदर शासन निर्णय यडावंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्ययीठ अधिनियम १९८९ च्या कलम २९ (१ 
(ii) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२८१७३६४५२००८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BAWISKAR se mee 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. राज्यपाल तथा कुलपतींचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक, 
३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
४. कुलसचिव, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक, 
५. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नाशिक विभाग, नाशिक, 
६. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
७. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 

१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

१२. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
१३. निवड नस्ती (विशि-१). 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


(शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१, 
दिनांक- २८/१२/२०२० सोबतचे जोडपत्र) 


जोडपत्र-एक 
अ.क्र वेतन बँड वेतन बँड ग्रेड वेतन 

७.1 er | २ ३ PB 

a गा एस-१ 8४४०-७४०० १३०० 
२ एस-१ ४४४०-७४४० १६०० 
३ पीबी-१ ५२००-२०२०० १९०० 
41 पीबी-१ ५२००-२०२०० २००० 
4 पीबी-१ ५२००-२०२०० २४०० 
६ पीबी-१ ५२००-२०२०० २८०० 
9 पीबी-२ ९३००-३४८०० ४२०० 
८ पीबी-२ ९३००-३४८०० ४३०० 
९ पीबी-२ ९३००-३४८०० ४४०० 
ae. पीबी-२ ९३००-३४८०० ४६०० 
a an न पीबी-२ ९३००-३४८०० ५४०० 
१२ पीबी-३ १५६००-३९१०० ६६०० 
93 पीबी-३ १५६००-३९१०० ७६०० 
१४ पीबी-४ ३७४००-६७००० ८९०० 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


(शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१, 
दिनांक- २८/१२/२०२०) 


जोडपत्र-दोन 

अ.क्र./ | पदनाम/ Designation विद्यमान वेतन श्रेणी व असल्यास । सुधारित वेतन संरचना/ 

Sr. विशेष dc/Existing and Special | (Revised pay structure) 

No. Pay, if any 

वेतन बॅड ग्रेड वेतन 
(१) (२) (३) (४) (4) 

ia मार्केटिंग मॅनेजर /Marketing  । ६७०००-३७४०० ८९०० एस-२९ 
Manager 

२ प्रमुख दृकश्राव्य a/Chiet ३७४००-६७००० ८९०० एस-२९ 
Audio Visual Central 

3 प्रमुख संगणक hs/Chief ३७४००-६७००० ८९०० एस-२९ 
Computer Centre 

४ केद्र संचालक /Centre १५६००-३९१०० ७६०० एस-२५ 
Director 

षु ट्रेनिंग ऑर्गनायझर (कृ.वि. केंद्र) ।१५६००-३९१०० ७६०० एस-२५ 
/Training Organizer 

द सिस्टीम म॑नेजर/5/5811 १५६००-३९१०० ७६०० एस-२५ 
Manager 

9 प्रमुख विद्यार्थी कल्याण/ Head | १५६००-३९१०० ७६०० एस-२५ 
Student Welfare 

८ नियोजन अधिकारी /Planning | १५६००-३९१०० (७६०० एस-२५ 
Officer 

९ मेंटेनन्स इंजिनियर/ १५६००-३९१०० (9६०० एस-२५ 
Maintenance Engineer 

ia प्राडकान ऑफिसर/ १५६००-३९१०० ७६०० एस-२५ 
Production Officer 

a q उप कुलसचिव /Deputy १५६००-३९१०० ६६०० एस-२३ 
Registrar 

१२ कार्यकारी अभियंता /Executive | १५६००-३९१०० ६६०० एस-२३ 
Engineer 

१३ सिस्टीम इंजिनियर /System १५६००-३९१०० ६६०० एस-२३ 
Engineer 

१४ मॅनेजर भांडार/ Manager १५६००-३९१०० ६६०० एस-२३ 
Store 

१५ मॅनेजर खरेदी/॥॥॥७॥9५७/ १५६००-३९१०० ६६०० एस-२३ 
Purchase 

१६ सॉफ्टवेअर इंजिनियर/ ९३००-३४८०० ५४०० 'एस-२० 
Software Engineer 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


१७ सिस्टीम अँनालिस्ट/ System | ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 
Analyst 

१८ निर्माता/>2"०9५०8७ ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 

१९ मुद्रण निर्मिती पर्यवेक्षक ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 

२० नेटवर्क इंजिनियर /Network | ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 
Engineer 

२१ सहायक कुलसचिव /Asstt. ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 
Registrar 

२२ व्हिडीओ इंजिनियर/ Video ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 
Engineer 

23 ऑडीओ इंजिनियर /Audio ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 
Engineer 

२४ व्हिडीओ एडीटर//॥60 Editor | ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 

२५ असिस्टंट एडीटर//॥5७. ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 
Editor 

२६ ट्रेनिंग असोसिएट (कृ.वि.केद्रो/ । ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 
Training Associate 

२७ लेखाधिकारी//०००५॥॥5 ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 
Officer 

२८ प्रोग्रमर/2/09/911118 ९३००-३४८०० ५४०० एस-२० 

२९ स्वीय सहायक/ Personal ९२३००-३४८०० ५४०० एस-२० 
Assistant 

30 जनसंपर्क अधिकारी /Personal | ९३००-३४८०० ४६०० एस-१६ 
Relation Officer 

३१ खरेदी अधिकारी /Purchase ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५ 
Officer 

32 भांडार अधिकारी/51065 ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५ 
Officer 

33 कक्ष अधिकारी/560॥07 Officer | ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५ 

३४ लघुलेखक (उच्चश्रेणी)/ ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५ 
Stenographer (Higher Grade) 

34 तांत्रिक सहाय्यक /Technical | ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५ 
Asstt. 

३६ कनिष्ठ अभियंता/(11॥10 ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५ 
Engineer 

39 कमेरामन /Cameraman 8300-38200 ४४०० एस-१५ 

३८ निर्मिती सहायक/ Production | ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५ 
Asst 

३९ सहाय्यक कक्ष अधिकारी / ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 


Asstt. Section Officer 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


४० पर्यवेक्षक इलेक्ट्रीकल/ ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 
Supervisor Electrical 

४१ फार्म मॅनेजर (कृ.वि. केद्र) / ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 
Farm Manager 

४२ अधिक्षक-नि-लेखापाल ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 
(कृ.वि.केंद्र) / Superintend- 
cum-Accountat 

४३ कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 
(टेलिकम्युनिकेशन /Junior 
Technical Assistant (Tele 
Communication) 

४४ डी. टी. पी. ऑपरेटर/0.1.?2. ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 
Operator 

४५ कनिष्ठ लघुलेखक (कृ.वि.केद्रो/ | ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 
Junior Stenographer 

४६ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) / ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 
Stenographer (Lower Grade) 

४७ ग्राफिक आर्टिस्ट /Graphic ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 
Artist 

४८ डाटा प्रोसेसिंग सुपरवायझर ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 

४९ प्रुफ रिडर/ Proof Reader ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४ 

Yo वरिष्ठ सहाय्यक / Senior ९३००-३४८०० ४२०० एस-१३ 
Assistant 

५१ बूम असिस्टंट/ Boom Asstt. | 4200-20200 २८०० एस-१० 

4Q ळलघुटंकलेखक/ Steno-Typist | ५२००-२०२०० २४०० एस-८ 

५३ फ्लोअर मॅनेजर /Floor ५२००-२०२०० २४०० एस-८ 
Manager 

&Y सहाय्यक /Assistant 4200-20200 २४०० एस-८ 

44 तंत्रज्ञ 8017081 ५२००-२०२०० २४०० एस-८ 

५६ दुरघ्वनीचाळक /Telephone ५२००-२०२०० २४०० एस-८ 
Operator 

५७ वाहन चालक/ Driver ५२००-२०२०० २४०० एस-८ 

पुट सुतार /Carpenter ५२००-२०२०० २४०० एस-८ 

५९ नळ कारागीर/ Plumber ५२००-२०२०० २४०० एस-८ 

६० विजतंत्री /Electrician ५२००-२०२०० २४०० एस-८ 

६१ ज्युनिअर टेक्‍्निशियन/ Junior | ५२००-२०२०० २००० एस-७ 


Technician 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


६२ वाहन चालक (कृ.वि. केद्र) ५२००-२०२०० १९०० 'एस-६ 
६३ शिपाई (पूर्वीचे पदनाम कनिष्ठ । ४४४०-७४४० १६०० एस-३ 
सहायक) / Peon (Ex. 
Designation Junior 
Assistant) 
६४ परिचर (कृ.वि. केद्र) ४४४०-७४४० १३०० एस-१ 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


(शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१, 
दिनांक- २८/१२/२०२० सोबतचे जोडपत्र) 


जोडपत्र-तीन 
वेतन मॅंट्रिक्स (रक्‍कम रू.) 
वेतन बँड -१एस : ४४४०-७४४० वेतन बँड पीबी-१ : ५२००-२०२०० 

ग्रेड वेतन १३०० १६०० १९०० २००० २४०० 
वेतन स्तर स्तर-१ स्तर-३ स्तर-६ स्तर-७ स्तर-८ 
— १५००० १६६०० १९९०० २१9०० २५५०० 
२ १५५०० १9७१०० २०५०० २२४०० २६३०० 
३ १६००० १७६०० २११०० २३१०० २७१०० 
8 १६५०० १८१०० २१७०० २३८०० २७९०० 
षु १७००० १८६०० २२४०० २४५०० २८७०० 
६ १७५०० १९२०० २३१०० २५२०० २९६०० 
१८००० १९८०० २३८०० २६००० ३०५०० 

१८५०० २०४०० २४५०० २६८०० ३१४०० 

१९१०० २१००० २५२०० २७६०० ३२३०० 

॥__ क, _'॥ १९७७०० २१६०० २६००० २८४०० ३३३०० 
शिक बया २०३०० २२२०० २६८०० २९३०० ३४३०० 
१२ २०९०० २२९०० २७9६०० ३०२०० ३५३०० 
१३ २१५०० २३६०० २८४०० ३११०० ३६४०० 
१४ २२१०० २४३०० २९३०० ३२००० ३७५०० 
94 २२८०० २५००० ३०२०० ३३००० ३८६०० 
१६ २३५०० २५८०० ३११०० ३४००० ३९८०० 
१७ २४२०० २६६०० ३२००० ३५००० ९४१००० 
१८ २४९०० २७४०० ३३००० ३६१०० ४२२०० 
१९ २५६०० २८२०० ३४००० ३७२०० ४३५०० 
२० २६४०० २९००० ३५००० ३८३०० ९४४८०० 
२१ २७२०० २९९०० ३६१०० ३९४०० ४६१०० 
२२ २८००० ३०८०० ३७२०० ४०६०० ४७५०० 
23 २८८०० ३१७०० ३८३०० ४१८०० ४८९०० 
QV २९७०० ३२७०० ३९४०० ४३१०० ५०४०० 
२५ ३०६०० ३३७०० ४०६०० ९४४४०० ५१९०० 
२६ ३१५०० ३४७०० ९४१८०० ४५७०० ५३५०० 
२७ ३२४०० ३५७०० ४३१०० ४७१०० ५५१०० 
२८ ३३४०० ३६८०० ४४४०० ४८५०० ५६८०० 
२९ ३४४०० ३७९०० ४५७०० ५०००० ५८५०० 
30 ३५४०० ३९००० ९४७१०० ५१५०० ६०३०० 
39 ३६५०० ४०२०० ४८५०० ५३००० ६२१०० 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


3२ ३७६०० ९४१४०० ५०००० ५४६०० ६४००० 
३३ ३८७०० ४२६०० ५१५०० ५६२०० ६५९०० 
३४ ३९९०० ४३९०० ५३००० ५७९०० ६७९०० 
३५ ४११०० ४५२०० ५४६०० ५९६०० ६९९०० 
3६ ४२३०० ४६६०० ५६२०० ६१४०० (92000 
30 ४३६०० ९४८००० ५७९०० ६३२०० (७9४२०० 
3८ ४४९०० ४९४०० ५९६०० ६५१०० (9६४०० 
38 ४६२०० ५०९०० ६१४०० ६७१०० (७८9०० 
Yo ४७६०० ५२४०० ६३२०० ६९१०० C4900 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


| वेतन बँड पीबी-१ : ५२००-२०२०० 


वेतन बँड पीबी-२ : ९३००-३४८०० 


ग्रेड वेतन २८०० ४२०० ४३०० ४४०० ४६०० 
वेतन स्तर स्तर-१० स्तर-१३ स्तर-१४ स्तर-१५ स्तर-१६ 
a a २९२०० 34800 ३८६०० ४१८०० ४४९०० 
२ ३०१०० 3३६५०० ३९८०० ४३१०० ४६२०० 
3 34000 ३७६०० ९४१००० ९४४४०० ४७६०० 
8 39800 ३८७०० ४२२०० ४५७०० ४९००० 
षु ३२९०० ३९९०० ४३५०० ४७१०० ५०५०० 
& 33800 ४११०० ४४८०० ४८५०० ५२००० 
(9 ३४९०० ४२३०० ४६१०० ५०००० ५३६०० 
३५९०० ४३६०० ४७५०० ५१५०० ५५२०० 

३७००० ४४९०० ४८९०० ५३००० ५६९०० 

fF go ३८१०० ४६२०० ५०४०० ५४६०० ५८६०० 
ae 38200 ४७६०० ५१९०० ५६२०० ६०४०० 
१२ ९४०४०० ४९००० ५३५०० ५७९०० ६२२०० 
१२ ४१६०० ५०५०० ५५१०० ५९६०० ६४१०० 
१४ ४२८०० ५२००० ५६८०० ६१४०० ६६००० 
१५ ४४१०० ५३६०० ५८५०० ६३२०० ६८००० 
१६ ४५४०० ५५२०० ६०३०० ६५१०० (9००0०0 
१७ ४६८०० ५६९०० ६२१०० ६७१०० ७२१०० 
१८ ४८२०० ५८६०० ६४००० ६९१०० ७४२३०० 
१९ ४९६०० ६०४०० ६५९०० (99200 (9६५०० 
२० ५११०० ६२२०० ६७९०० (9३३०० (७८८०० 
२१ ५२६०० ६४१०० ६९९०० ७५५०० ८१२०० 
२२ ५४२०० ६६००० (92000 (99८०० ८३६०० 
२? ५५८०० ६८००० (9४२०० ८०१०० ८६१०० 
QV ५७५०० (9०000 (9६४०० ८२५०० ८. ८.(900 
२५ ५९२०० (92900 (9Z(900 ८५००० २९१४०० 
२६ ६१००० (9४३०० C4900 C(9G00 २९४१०० 
29 ६२८०० (9६५०० ८३५०० ९०२०० २९६९०० 
२८ ६४७०० (9८८०० ८६००० ९२९०० ९९८०० 
२९ ६६६०० ८१२०० ८८६०० २९५७०० १०२८०० 
30 ६८६०० ८३६०० ९१३०० ९८६०० १०५९०० 
3१ (90(900 ८६१०० ९४००० १०१६०० १०९१०० 
२२ ७२८०० ८८9०० ९६८०० १०४६०० ११२४०० 
33 (94000 २९१४०० ९९७०० १०9७9०० ११५८०० 
२३४ ७७२३०० ९४१०० १०२७०० ११०९०० 998300 
34 (७९६०० ९६९०० १०५८०० ११४२०० १२२९०० 
3६ ८२००० ९९८०० १०९००० ११७६०० १२६६०० 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


३७ ८४५०० १०२८०० ११२३०० १२११०० १३०४०० 
२८ ८७००० १०५९०० ११५७०० १२४७०० १३४३०० 
३९ ८९६०० १०९१०० ११९२०० १२८४०० १३८३०० 
४० ९२३०० ११२४०० १२२८०० १३२३०० १४२४०० 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


वेतन बँड पीबी-२ : वेतन बँड पीबी-३ : वेतन बँड पीबी-४ : 

९३००-३४८०० १५६००-३९१०० ३७४००-६७००० 
ग्रेड वेतन ५४०० ६६०० ७६०० ८९०० 
वेतन स्तर स्तर-२० स्तर-२३ स्तर-२५ स्तर-२९ 

1 ae eo ५६१०० ६७७७०० ७८८०० १३११०० 

२ ५७८०० ६९७०० ८१२०० १३५००० 

3 ५९५०० ७१८०० ८३६०० १३९१०० 

ve ६१३०० (98300 ८६१०० १४३३०० 

& &3900 ७६२०० ८८9०० १४७६०० 

६ ६५००० (७७८५०० २९१४०० १५२००० 

9 ६७००० ८०९०० ९४१०० १५६६०० 

६९००० ८३३०० ९६९०० १६१३०० 
७११०० ८५८०० ९९८०० १६६१०० 

Le | (93200 ८८४०० १०२८०० १७११०० 

a __, (9५४०० २९११०० १०५९०० १७६२०० 

१२ (9७७०० ९३८०० १०९१०० १८१५०० 

१३ ८०००० ९६६०० ११२४०० १८६९०० 

१8 ८२४०० ९९५०० ११५८०० १९२५०० 

१५ ८४९०० १०२५०० ११९३०० १९८३०० 

१६ ८9४०० १०५६०० १२२९०० २०४२०० 

१७ ९०००० १०८८०० १२६६०० २१०३०० 

१८ ९२७०० ११२१०० १३०४०० २१६६०० 

१९ ९५५०० ११५५०० १३४३०० 

२० ९८४०० ११९००० १३८३०० 

२१ १०१४०० १२२६०० १४२४०० 

२२ १०४४०० १२६३०० १४६७०० 

23 १०७५०० १३०१०० १५११०० 

२४ ११०७७०० १३४००० १५५६०० 

२५ ११४००० १३८००० १६०३०० 

२६ ११७४०० १४२१०० १६५१०० 

२७ १२०९०० १४६४०० १७०१०० 

२८ १२४५०० १५०८००० १७५२०० 

२९ १२८२०० १५५३०० १८०५०० 

30 932000 १६०००० १८५९०० 

३१ १३६००० १६४८०० १९१५०० 

32 १४०१०० १६९७०० १९७७२०० 

33 १४४३०० १७४८०० २०३१०० 

38 १४८६०० १८०००० २०९२०० 

34 १५३१०० १८५७०० 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


३६ १५७७०० १९१००० 
३७ १६२४०० १९६७०० 
3८ १६७३०० २०२६०० 
३९ १७२३०० २०८७०० 
8० १७७५०० 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


(शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१, 
दिनांक- २८/१२/२०२० सोबतचे जोडपत्र) 


जोडपत्र-चार 
विकल्पाचा नमुना 


१, (अ।। कर्मचाऱ्याचे नांव * श्री./श्रीम./कुमारी................. 


(ब)  धारणकेलेले पद ................................................... *कायम/स्थानापन्न 
(क) विद्यमान वेतन संरचना: वेतनबँड पीबी** ..... रूपये**... ग्रेड वेतन रुपये ..... 
(ड) सुधारित वेतन संरचना: वेतन स्तर एस***............. रूपये. 


(इ)  कार्यालयाचेनांव ......................................... 
२.  मी* श्री/श्रीमती कुमारी ............................................. 
(१ १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड करतो/करते. 
(२) मी धारण करीत असलेल्या पदाची विद्यमान वेतनश्रेणी पुढीलप्रमाणे चाळू ठेवण्याची निवड 
करतो/करते. 
*माझ्या पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत............. 
* माझे वेतन रूपये**.....पर्यंत वाढवणाऱ्या नंतरच्या वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत. 
*मी पद रिक्‍त करेपर्यंत किंवा विद्यमान वेतनश्रेणीत वेतन घेण्याचे बंद करेपर्यंत. 
३.  हाविकल्प अंतिम असून, त्यामध्ये या दिनांकानंतर सुधारणा करण्यात येणार नाही. 


ठिकाण : सही 
दिनांक : नांव ............ 
(केवळ कार्यालयाने भरावयाचे) 


प्रमाणित करण्यात येते की, * कायम/स्थानापन्न पद धारण करीत असलेल्या 
*श्री./श्रीम./कुमारी................................................................ यांनी हा विकल्प, यथोचितरित्या 
स्वाक्षरीसह व विहित दिनांकापूर्वी मला सादर केला आहे. 


ठिकाण : सही 
दिनांक:- नाव:- 
कार्यालय प्रमुख..... 
*लागू नसेल ते खोडावे 
** वेतन बँड क्रमांक नमूद करावा 


*** वेतन स्तर क्रमांक नमूद करावा. 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१ 


(शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०५/२०/विशि-१, 
दिनांक- २८/१२/२०२० सोबतचे जोडपत्र) 


जोडपत्र- पाच 


वचनपत्र 


गी शायद असे वचन देतो / देते, की, सुधारित वेतन संरचनेतील 
तरतुदींशी विसंगत वेतननिश्चितीच्या परिणामी किंवा पुढे वेतननिश्चितीमध्ये विसंगती आढळून आल्यामुळे मळा 
अतिप्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास ते भविष्यात मला प्रदान करण्यात येणाऱ्या रकमेतून समायोजित 
करून किंवा इतर प्रकारे विद्यापीठास परत करीन. 


ठिकाण : सही 
दिनांक :- नावे यारा 
पदनाम:..................... 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


